श्री. किशोरकुमार मारोतराव येळे, 
सहायक वनसंरक्षक, यांना पदस्थापना 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक, क्र.एमएफएस २०२०/प्र.क्र.३८ /फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ मे, २०२१ 


पहा: १) शासन आदेशमहसूल व वन विभाग क्रमांक एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.३८/फ-८ 
दि.०४/०५/२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


शासन आदेशा संदर्भ क्र.१ दि.०४/०५/२०२१ अन्वये, श्री. किशोरकुमार मारोतराव येळे, सहायक 
वनसंरक्षक यांचे शासन सेवेत पुर्नस्थापने पदस्थापनेचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहे. 


२. सदरहू शासन आदेशातील परिच्छेद क्र. २ मध्ये “श्री. किशोरकुमार मारोतराव AS, सहायक वनसंरक्षक 
यांना मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर यांच्या दि. ०८/०२/२०२१ रोजीच्या निर्णयाचे अधीन 
राहून शासन सेवेत पुर्नस्थापनेनंतर कोकण-२ महसूली विभागांतर्गत उपसंचालक-१, वनप्रशिक्षण संस्था, 
शहापूर या पदावर पदस्थापना करण्यात आली आहे.” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याऐवजी “श्री 
किशोरकुमार मारोतराव येळे, सहायक वनसंरक्षक यांना शासन सेवेत पुर्नस्थापनेनंतर कोकण-२ महसूली 
विभागांतर्गत उपसंचालक-३, वनप्रशिक्षण संस्था, शहापूर या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे.” असे 
वाचण्यात यावे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१५१३४९०५१९ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Niwrutti Dhas © 
(अनिल धस) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


fevenue And forest Department, 


16329c81b1b292ed2d168c892811118cc7, 
'3a80ffd907a05433b1¢412b7F7ffa0af 


प्रति, 


श्री. श्रीकेशोरकुमार मारोतराव येळे, सहायक वनसंरक्षक (तेंदु) वाशिम वन विभाग 
(प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेमार्फत) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएफएस २०२०/प्र.क्र.३८ /फ-८ 


प्रतिळिपी: माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (प्रशासन दुय्यम संवर्ग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यवतमाळ /ठाणे 
५. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक) वाशिम वन विभाग, वाशिम. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/परिक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ / ठाणे 
८. निवडनस्ती, फ-८ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


